वाचा:- 


प्रस्तावना:- 


मौजे पाल, ता.कराड,जि.सातारा येथे प्राथमिक 
आरोग्य केंद्र मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्थापना-२०२२/ प्र.क्र.२६९/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : ०६ डिसेंबर, २०२२. 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः जा.क्र.संआसे/ कक्ष ७अ/टे-८/पाल/ सातारा 
/प्राआकेंद्र/स्थापना/५९७-९९, दि.१०/०२/२०२२ चे पत्र. 


मौजे पाल ता. कराड, जि.सातारा येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर करणेबाबत मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. यासंदर्भात पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
मौजे पाल ता. कराड, जि.सातारा येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर करणेबाबत मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला 


ला असून त्याचा संकेताक २०२२१११५१२२३५२७५१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by SUNIL VITTHAL UKIRADE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT 0 
MAHARASHTRA, SOCIAL JUSTICE AND 


SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 
stalCode=400032, st=Mahi 


J rashtra, 
2.5.4.20=f1675ab906bc1 fbc91a08ebb 
‘laf88bab8226074b0ac8613e6304e944278, 
pseudonym=14331574F32E5B1EABF043BD 


58C8BB9583792511 
}C64C3FBA37F940B9E 


UKIRADE 222" 
(¥. fa. उकिरडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल 9 / 2, महाराष्ट्र(लेखा व लेखापरीक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ नागपूर. 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 

सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन), पुणे. 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रूग्णालय, सातारा. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 

निवडनस्ती( आरोग्य-४), सा.आ.वि. 


LC >) A ० 


moe SG © 


